D:\2010\Recruitment DySPCR 280.2010_Order ! 
परिविक्षाधीन पोलीस उपअधीक्षक / सहाय्यक 
पोलीस आयुक्‍त (नि:शस्त्र) या पदावर नियुक्‍ती. नियक्‍ती. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग. 
शासन निर्णय क्र. रापोसे १४१०/प्र.क्र.-२८०/पोल-१अ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. दिनाक : २४ डिसेंबर, २०१०. 


वाचा:- महाराष्ट्र लोकसेबा आयोगाचे पत्र क्रमांक ९४७७ (२)/२००७/चौदा-अ, दिनांक- निरंक 


शासन निर्णय:- पोलीस उपअधीक्षक / सहायक पोलीस आयुक्‍त (नि:शस्त्र), राज्य पोलीस सेवा, गट-अ या 
संवर्गातील पदांसाठी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने राज्य सेवा (मुख्य) परीक्षा-२००७ च्या आधारे ३२ 
उमेदवारांची शिफारस केली आहे. सदर ३२ उमेदवारांपैकी (१) श्री.दयालसिंग व्यंकुसिंग ठाकूर (वि.जा.-अ), 
(२) श्री.दीपक संतोष पाटील (इ.मा.ब.), (३) श्री.प्रविण आबाजी लोकरे (अ.जा.), (४) श्रीमती वेशाली 
उत्तमराव माने (इ.मा.व.), (५) श्रीमती पल्लवी विलास तभाने (अ.जा.) यांच्या नियुक्तीबाबत स्वतंत्रपणे निर्णय 
घेण्यात येत आहे. उक्त ५ उमेदवार वगळता, उर्वरीत २७ उमेदवार हे परिविक्षाधीन पोलीस उपअधीक्षक/सहायक 
पोलीस आयुक्‍त (निःशस्त्र) पदावरील नियुक्तीसाठी अभियोग्य असल्याचे आढळून आले आहे. तसेच सन 
२००६ च्या तुकडीतील श्री.दिपक विठ्ठलराव गिऱ्हे यांना सन २००७ च्या तुकडीसोबत प्रशिक्षणास पाठविण्यात 


येत आहे. श्री.गिऱ्हे यांनी त्यांची मूळ ज्येष्ठता गमावली आहे. 


2. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने शिफारस केलेल्या सन २००६ च्या तुकडीतील ९ उमेदवार ब सन 
२००७ च्या तुकडीतील खालील २७ उमेदवार अशा एकूण खाली नमूद केलेल्या २८ उमेदवारांना या आदेशातील 
"परिच्छेद क्र.३' मध्ये नमूद केलेल्या अटी व शतीच्या अधीन राहून परिविक्षाधीन पोलीस उपअधीक्षक / 


सहायक पोलीस आयुक्‍त (नि:शस्त्र) या पदावर स्थानापन्न नियुक्‍ती करण्यात येत आहे :- 


अ.क्र. _ उमेदवाराचेनांवे शा प्रवर्ग 
१. श्रोदिपकविठठलरावगिऱ्हे |. (a) 
2 श्री.प्रसादराव आण्णासाहेब वाघे खुला 
3 ।श्रीधीरजशंकराबपाटील | आ ईईमा.ब. 
४ __श्री.अभिजीतसुरेशशिवथरे = | . आ खुला 
QW श्रो.गणेशनामदेवगावडे | खुला 


DA2010\Recruitment DySPCR 280).201() ()तटा 2 


, श्रीविजयव्यंकटरावकबाडे | © खुला 
७ : —- 4 ear 
2 श्रोहषित दिलीपबारी | | इ.मा.ब. 
९ | श्री.बिक्रांत विश्वास देशमुख कि | श्या खुला 
१० श्रीअतुंलउत्तम झेंडे ।.।। खुला 
१९ | श्री.अशोक भगवान नखाते खुला 
१२ श्रोहिमतहिदिरावजाधब | i ईइ.मा.व. 
१३ श्री.दत्तात्रय बापूकांबळे अ.जा 
१४  श्री.बजरंग आनंदराव बनसोडे Sa. 
eu श्री.अनिकेत गंगाधरराव ART _ भ.ज(ब) 
१६ श्री.रमेश नागनाथ चोपडे इ.मा.ब. 
oo श्रीनिलेशहनुमंतमोरे इ.मा.ब. 
_१८__ | श्रीमती जयश्री ज्ञानदेव देसाई खुला (महिला) 
ee श्रोअभिजितशिवाजीरावपाटील | आ ईइतममा.व 
२० | श्रीमती क्रांती एकनाथ खोब्रागडे _  अ-.जा.(महिला) 
२१ | श्रीमती रेझिया बालेखान म्हेशाळेनदाफ |  डइईमा.ब.(महिला) 
२२ श्री.चंद्रकांत नवसू खांडवी । | अ.ज. 
२३ श्रीमती दिपाली प्रल्हाद कांबळे _ अ.जा. (महिला) 
२४ । श्रीमती वैशाली विठ्ठल शिंदे men (महिला) 
२५ | all. मुलचंद डोंगरे _ अ.जा 
_ २६ | श्रोमती स्वाती आनंद rps भ.ज.(ब) (महिला) 
२७ | श्रीमती रुपाली पोपटराव दरेकर Sua. (महिला)  /ढ7(_ई 
a श्रोमती अनिता दिलिपराव जमादार । अनज(महिला 


३. वरील उमेदवारांची नियुक्‍ती खालील नमूद अटी व शर्तीच्या अधीन राहून करण्यात येत आहे :- 


१) उमेदवारांचा परिविक्षाधीन कालावधी ते नियुक्तीच्या पदावर रुजू झालेल्या तारखेपासून दोन वर्ष व 


तीन महिन्यांचा असेल. नियुक्‍तीवर रुजू होण्याची तारीख त्यांना स्वतंत्रपणे कळविण्यात येईल. 


२) उमेदवारांना महाराष्ट्र पोलीस अकादमी, नाशिक येथे एक वर्ष प्रशिक्षणासाठी रहावे लागेल. तदनंतर 
सैनिक प्रशिक्षणासाठी एका मिलिटरी रेजिमेंटल सेंटरमध्ये व प्रात्यक्षिक प्रशिक्षण घेण्यासाठी एका जिल्हयात 


त्यांना एकूण एक वर्ष, तीन महिने रहावे लागेल. 


D:\2010\Recruitment DySPCR 280.2010_Order : 
३) उमेदवारांना नियुक्‍त केलेल्या दिनांकापासून दोन वर्ष ब तीन महिन्याच्या आत कायदा, भाषा, 


कवायत, घोडदोड, इत्यादी बिहित केलेल्या चाचण्या आणि वेळोवेळी विहित करण्यात येणाऱ्या इतर चाचण्या 


उत्तीर्ण व्हावे लागेल. 


४) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.प्रशिक्षण-२०००/प्र.क्र. ६१/२००१/३९, दिनांक १९ 
मार्च,२००३ च्या तरतुदीनुसार उमेदवारांनी संगणक हाताळणे/वापराबाबतचे शासन मान्यताप्राप्त प्रमाणपत्र 


नियुक्तीच्या दिनांकापासून दोन वर्षांच्या आत विभागप्रमुखाकडे सादर करणे अनिवार्य राहील. 


७) उमेदवारांना परिविक्षा कालावधीमध्ये वेतन बॅण्ड रु.१५६००-३९१०० + ग्रेड वेतन रु.५४०० या 
वेतनश्रेणीत नियमानुसार अनुज्ञेय वेतन मिळेल. परिविक्षा कालावधीतील एक वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर पहिली 
बार्षिक वेतनवाढ देण्यात येईल. व त्यानंतरची वेतनवाढ परिविक्षा कालावधी समाधानकारकरित्या पूर्ण केल्यावर 
शासन परिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक एसआरव्ही-१३७०/डी, दिनांक १२.४.१९७२ नुसार देण्यात 


येईल. त्यांना नियमाप्रमाणे महागाई भत्ता ब इतर भत्ते अनुज्ञेय राहतील. 


६) उमेदवारांना शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.अंनियो १००५/१२६/सेवा-४, दि.३१.१०.२००५ नुसार 
विहित केलेली "परिभाषित अंशदान निवृत्तिवेतन योजना" लागू राहील. 


७) उमेदवारांना नियुक्‍तीबर रुजू होण्यासाठी कराव्या लागणाऱ्या प्रवासासाठी प्रवासभत्ता मिळणार नाही. 


८) उमेदवारांनी दोन वर्ष ब तीन महिन्याचा परिविक्षा कालावधी किंबा त्यानंतर आवश्यकतेनुसार 
वाढविलेला परिविक्षा कालावधी समाधानकारकरित्या पूर्ण केल्यानंतर त्यांची पोलीस उपअधीक्षक / सहायक 


पोलीस आयुक्‍त (नि:शस्त्र) या संवर्गात नियमित नेमणूक केली जाईल. 


९) उमेदवार जर दोन वर्ष ब तीन महिने या परिविक्षा कालावधीत किंवा वाढविलेल्या परिविक्षा 
कालावधीमध्ये कामाचा अपेक्षित दर्जा प्रापत करु शकले नाहीत आणि / किंबा विहित विभागीय परिक्षा / चाचण्या 
उत्तीर्ण झाले नाहीत किंवा गैर वर्तणूकीबद्दल दोषी आढळले किंवा पोलीस सेवेस अभियोग्य नसल्याचे आढळले 


तर त्यांची सेबा समाप्त करण्यात येईल. 


१०) उमेदवारांना नियमाप्रमाणे विहित मराठी ब हिंदी भाषा परिक्षा तसेच विहित विभागीय परिक्षा Sar 


व्हावे लागेल. 


र A201 0\Recruitment DySPCR 280.2010_Order 4 


११) वर नमूद केलेल्या अटी a शती व्यतिरिक्त महाराष्ट्र शासनाच्या अधिपत्याखालील राज्यसेवा 


अधिकाऱ्यांना लागू असलेले अन्य सर्व सेवाविषयक नियम सदर उमेदवारांना लागू होतील. 


¥. उपरोक्‍त उमेदवारांना नियुक्तीच्या पदावर प्रशिक्षणासाठी महाराष्ट्र पोलीस अकादमी, नाशिक 
येथे तात्काळ रुजू करुन घेण्यासाठी महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी आवश्यक 


ती कार्यबाही त्वरित करावी. 


&. सदर शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या वेबसाईटवर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा 


संगणक संकेतांक २०१०१२२४१७१३३७००१ हा आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याच्या आदेशानुसार व नावाने, 


f 


कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 
« महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


प्रतिलिपी, 

« अपर पोलीस महासंचालक, प्रशिक्षण ब खास पथके, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

« संचालक, महाराष्ट्र पोलीस अकादमी, नाशिक. 

* महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र, मुंबई. 

« महालेखापाल-२ (लेखा ब अनुज्ञेयता/ लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र, नागपूर. 

« सचिव, महाराष्ट्र लोकसेबा आयोग, बँक ऑफ इंडियाची मुख्य इमारत, ३ रा मजला, महात्मा गांधी 
मार्ग,मुंबई-४०० ००१. (पत्राने) 

« अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

© निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी , मुंबई. 

« जिल्हा कोषागार अधिकारी, नाशिक. 

© सामान्य प्रशासन विभाग, कार्यासन-८, मंत्रालय, मुंबई. 

« वित्त विभाग, व्यय-७, मंत्रालय, मुंबई. 

© निवडनस्ती-पोल-१अ. 


१)  श्री.दिपक विडुलराव fee, विद्या प्रबोधिनी, त्रिशुल अपार्टमेंट जबळ, नारळीबाग, औरंगाबाद, 
पिन-४३१००१. 


D:\2010\Recruitment DySPCR 280.2010_Order 
२)  श्री.प्रसादराब आण्णासाहेब वाघे, मु.पो.गणेशनगर, ता.राहाता, जि. अहमदनगर, पिन-४१३७१९. 
३) श्री.धीरज शंकरराव पाटील, ओंकार कॉलनी, इस्लामपूर, ता.वाळवा, जि.सांगली. 


४) श्री.अभिजीत सुरेश शिवथरे, ई-१३, रविंद्र कॉलनी, महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ, राहुरी, ता.राहुरी, 
: _ जि.अहमदनगर, पिन-४१३७२२. 


५) श्री.गणेश नामदेव गावडे, मु.पो.निंबवी, ता.श्रीगोंदा, जि.अहमदनगर, पिन-४१३७०३२. 


६) श्री.विजय व्यंकटराव कबाडे, "सहयोग" एन-१, जे-१४, पीव्हीआर सिनेमासमोर, मुकूंदवाडी, 
औरंगाबाद- ४१३००१. 


७) श्री.सुनिल कृष्णा लांजेवार, द्वारा-श्री.अशोक गवळी, रो हाऊस नं.५, गणेशप्रसाद रो-हाऊस, विठ्ठल 
मंदिराजवळ, ओंकारनगर, म्हसरुळ, नाशिक-४२२००४. 

८)  श्री.हषित दिलीप बारी, प्लॉट 4.42, शिवनेरी कॉलनी, पोस्ट-विद्यानगरी, ता.जि.धुळे, पिन-४२४००५. 

९) श्री.विक्रांत विश्वास देशमुख, सेक्टर-२६, प्लॉट-३८, निगडी प्राधिकरण, पुणे-४४. 

१०) श्री.अतुल उत्तम झेंडे, मु.पो.दिवे, ता.पुरंदर, जि.पुणे, पिन-४१२३०१. 


११) श्री.अशोक भगवान नखाते, द्रारा-शोभा किसन LG, ए-१६, इंदिरा नगर, विजापूर रोड, सोलापूर, 
जि.सोलापूर 


१२) श्री.हिम्मत हिंदुराव जाधव, मु.पो.भाटमरळी, ता.जि.सातारा. 

१३) श्री.दत्तात्रय बापू कांबळे, मु.वनवासवाडी, पो.कृष्णानगर, ता.जि.सातारा, पिन-४१५००३. 

१४) श्री.बजरंग आनंदराव बनसोडे, पोलीस स्टेशन देऊळगाव राजा, ता.देऊळगाव राजा, जि.बुलडाणा. 

१५) श्री.अनिकेत गंगाधरराव भारती, फ्लॅट नं.१, साईराम अपार्टमेंट, घर क्र.१३२, बिवेकनगर, नांदेड, 
ता.जि.नांदेड, पिन-४३१६०५. 


१६) श्री.रमेश नागनाथ चोपडे, कोषागार कार्यालय, यवतमाळ, जि.यवतमाळ. 


१७) श्री.निलेश हनुमंत मोरे, पोलीस स्टेशन- भिवापूर, ता.भिवापूर, जि.नागपूर 

१८) श्रीमती जयश्री ज्ञानदेव देसाई, प्लॉट नं.४३, मेघदूत कॉलनी, शिवराज पेट्रोल पंपाच्या पाठीमागे, 
एमआयडीसी कोडोली, सातारा, पिन-४१५००४-. | 

१९) श्रो.अभिजित शिवाजीराव पाटील, प्लॉट नं.६, स्वातंत्र्य सैनिक कॉलनी, राजेंद्रनगरजवबळ, कोल्हापूर, 
पिन-४१६००४. 


२०) श्रीमती क्रांती एकनाथ खोब्रागडे, द्वारा श्री.इ.झेड, खोब्रागडे, फ्लॅट क्र.४०२, गिरी गौरब हाऊसिंग 
सोसायटी, आंबाझरी हिल टॉप, सी-९, रामनगर, नागपूर-१०. 


7 10\Recruitment DySPCR 280.2010_ Order 6 
२१) श्रीमती म्हेशाळे-नदाफ रेझिया बालेखान, मु.सावळवाडी, पो.दुधगांब, ता.मिरज, जि.सांगली, 
पिन-४१६२३१५. 
२२) श्री.चंद्रकांत नवसू खांडवी, रो.नं.२, हरदेब संकुल, पोकार कॉलनीच्या पाठीमागे, कलानगर, म्हसरुळ, 
नाशिक, जि.नाशिक. 
२३) श्रीमती दिपाली प्रल्हाद कांबळे, द्रारा-डॉ.प्रमोद काळे, लळा हॉस्पिटल, साखराळे, ता.वाळवा, 
जि.सांगली, घर क्र.९१, पिन-४१५४१९४. 
२४) श्रीमती वैशाली fager शिंदे, मु.पो.अरण, ता.माढा, जि.सोलापूर, पिन-४१३३०१. 
२५) श्री.अभय मुलचंद डोंगरे, पोस्टल कॉलनी, कावे नाका, कराड, जि.सातारा, पिन-४१५११०. 
२६) श्रीमती स्वाती आनंद काकडे, द्वारा-डॉ.ए.बी.काकडे, 'शांतन', १३-ए, एसबीआय कॉलनी, उज्वल नगर, 
सोमलबाडा, नागपूर-४ ४००२५. 
२७) श्रीमती रुपाली पोपटराव दरेकर, "सोनई निवास", सर्व्ह नं.४२/१, श्रमसाफल्य सोसायटी, गणेश नगर, 
ASMA, पुणे-१४, 
२८) श्रीमती अनिता दिलीपराव जामदार, स्नेहनगर, सी-७/२७ (शासकीय निवासस्थाने), जुन्या हायकोर्ट 


इमारतीमागे, औरंगाबाद- ४३१००५. 


